RNINo.MAHBIL/ 13/2 /2011 - TC 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग 


वर्ष - ९ , अंक - ३३ ] 


मंगळवार , डिसेंबर १५ , २०२० / अग्रहायण २४ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे २ 


असाधारण क्रमांक ३३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
वाचले : ( १ ) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत) नियम, २०१० चे नियम 

६ अन्वये. 


( २ ) शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०१६ / प्र. क्र . ४६६ / नवि -२० , दिनांक २१ डिसेंबर २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक पालिका -३ / कावि-५१५२४ / २०२०.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची 
पद्धत ) नियम, २०१० चे नियम ६ अन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी , अभिजीत राऊत , जिल्हाधिकारी, जळगाव असे जाहीर 
करतो की , खालील अनुसूचीत नमूद केलेल्या व्यक्तीची भुसावळ नगरपरिषदेच्या नामनिर्देशित ( स्वीकृत) सदस्यपदी निवड करण्यात आली 
आहे. 


अनुसूची 
निवडून आलेल्या नामनिर्देशित सदस्याचे नाव 


पद 


नगरपरिषदेचे नाव 


१ 


२ 


३ 


शेख शकील सत्तार 


भुसावळ 


नामनिर्देशित 
(स्वीकृत) सदस्य 


अभिजीत राऊत , 


जिल्हाधिकारी, जळगाव. 


जळगाव , ८ डिसेंबर २०२० . 


( 
१ 
) 


वि ( एच) २२७ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग, डिसेंबर १५ , २०२० / अग्रहायण २४ , शके १ ९ ४२ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
वाचले : ( १ ) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ चे कलम ५१ - अ, पोट - कलम ( ४) व महाराष्ट्र 

नगरपरिषद ( उपाध्यक्ष निवडणूक ) नियम, २००५ व सुधारणा २००६ . 


आदेश 


क्रमांक पालिका-३ / कावि -२७२ / २०२०.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ चे कलम ५१ - अ , 
पोट - कलम ( ४) व महाराष्ट्र नगरपरिषद ( उपाध्यक्ष निवडणूक ) नियम, २००५ व सुधारणा २००६ अन्वये, जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारांन्वये महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ चे कलम ५१ - अ , पोट - कलम ( ४) च्या तरतुदींनुसार 
यावल नगरपरिषदेत निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नावे शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करावयाचे आहे. 

यास्तव, मी , अभिजीत राऊत, जिल्हाधिकारी, जळगाव मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये या प्रगटनाद्वारे नगरपरिषद, यावल 
उपाध्यक्ष पदासाठी खालील सदस्य निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे. 

अनुसूची 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव 


नगरपरिषदेचे नाव 


१ 


२ 


श्रीमती रुखमाबाई नथ्थू भालेराव 


यावल 


अभिजीत राऊत, 


जिल्हाधिकारी, जळगाव . 


जळगाव , ७ डिसेंबर २०२० , 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI – 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


